ग्रामीण रुग्णालय, सोनपेठ जिल्हा परभणी येथील 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे निवासस्थान बांधकामाचे 
ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१९२/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २७ जून, २०२२. 

वाचा :-सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ कक्ष-३/टे-६/ 
ग्रारुसोनपेठनिवाबांधकाम /५८९०-८९१/२२, दि.२६.०४.२०२२. 
प्रस्तावना :- 

ग्रामीण रुग्णालय, सोनपेठ जिल्हा परभणी येथीळ अधिकारी/कर्मचारी यांचे निवासस्थान 
बांधकामाचे ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 
ग्रामीण रुग्णालय, सोनपेठ जिल्हा परभणी येथील अधिकारी/कर्मचारी यांचे निवासस्थान बांधकामचे 
ढोबळ अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी यांनी तयार केले असून 
ते सन २०२०-२१ च्या दरसुचिवर आधारित असून ते १४१७.०० लक्ष इतक्या रक्कमेचे आहेत. तथापि 
अधिक्षक अभियंता, आय.डी.डब्ल्यू. यांनी तपासणी करुन Revised Recapulation Sheet नुसार सदर 
कामचे रुपये. १२८५.३३ लक्ष इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक व आराखडे प्रशासकीय मान्यतेस्तव 
शासनास सादर केले होते. अधिक्षक अभियंता, आय.डी.डब्ल्यू. यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे ग्रामीण 
रुग्णालय, सोनपेठ जिल्हा परभणी येथील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निवासस्थान बांधकामाचे एकूण 
रुपये १२८५.३३ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय प्रदान करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 
शासन निर्णय :- 


ग्रामीण रुग्णालय, सोनपेठ जिल्हा परभणी येथीळ अधिकारी/कर्मचारी यांचे निवासस्थान 
“परिशिष्ट अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रुपये १२८५.३३ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शार्ती :- 

१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु विशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


शासननिर्णयक्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१९२/ आरोग्य-४ 


४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 
५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
३. सदर बांधकामांवरील खर्च “ लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी 
आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११० रुग्णालय व दवाखाने, (१) (अ) पंचावार्षिक योजनाअंतर्गत योजना- 
इमारती(००) ( ०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे" या लेखाश्निर्षाखाली मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, 
उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥७॥8/०59॥॥०.9०५.॥१॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२७१६१४४७३०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI (६५०१६ 
D F F p A K DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 

HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, 
डॉन ra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998906ed5012a 
776fbe5072661d97¢2c5609, 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF33CD1AD 
8C6B9, 
serialNumber=C35 1F74FB3439ACA7 1466FCFBB2509C3310 
AE753E395A89FFA7C6E3887BOAADF, cn=DEEPAK 
NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.06.27 16:37:50 +05'30° 

अंबर 

अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 
८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी. 
९. जिल्हा शल्य चिकित्सक, परभणी. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 
११. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अवर सचिव (आरोग्य-३), सा.आ.वि.मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


९९ पारटेडीपएटे 97°” 


CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL QUARTERS FOR MEDICAL OFFICERS AND MEDICAL STAFF 
AT RURAL HOSPITAL, SONPETH TQ-SDNPETH DIST PARBHANI 


Recapitulation sheet 


... Floor 


| 


0९-1४ Quarter 


र | 
C)FirstFloor >: ae 
eit eee 
a Dae hae Se ee 
eae 
on eee 
See 
eee 
E) Third Floor fe eed 
eds Eee Sees Fes eee 
Ios goss 
| 0.00 De cin Senet 
C) First Floor st 
aS eee 
E) Third Floor aes 
aia 0-0 Rae See 
कळा 
8) Ground Floor ae 
260.39 ee a 
24570.00 [| 
शिल ghee 
ee 0 यया 
ene: य स 
Fuel gas pipeline eres Eee BOs Ee, 
le Tae Fae Gee 
५ eee, ee 
add 1% solar Roof Top a ad Eanes 
Ramp for Handicaps फलक Dearie oes Pie ee 
Furniture 40% of the Area 01 Seen) (aie 
ae ee oe: ees 
add 5% water supply Sanitary work & External 10-20) 
Drainage System 


% for (Int/Ext) Electrification 


7310470.72 
1329176.49 


1 | SubTotal (c) | 11962588.4 

1 | _ CTrotal(A) | 80415177.8 

280.00 1200000 | 3360000.0 
eee 


9) 

Q. 

Qa. . 
ग — 

>>> 


9 
Q. 
Q 
nN 
sf 


for firefightening 


wo 


र 
| 


Miscellaneous Items 
mpound wall 


९21८2 


560.00 730.00 408800.0 
24069.00 5535870.0 


[=] 


2 
=) 
3 


Internal roads (Rmt 230.00 


७0९. 


10800.00 700.00 


७ | 


Development of Ground 


| 


| 
| 


Parking SS 
Retaining Wall 


Landscaping 1र्‍00णणण (] 
HPC 3 Nos & Approach Road 
3x700000 + 200x1000 


Optional items 


Under ground water tank for R/W harvesting 


Under ground Water main Storage and ESR & 
pump house bore well 
Air Conditioning 


External toilet 


AB Room. Area Lighting, Pumps, Generator Fad 


[-—__ ___10४(८) ।| 
es Project Cost = A+B+C=P 
Add 1 


% for green building 
add 12% GST 
Add 10% Price Escalation 


Change in SSR 10% 
Add 5% Municipal Corporation Area 
Add 2% Consultanc /architectural fees 


| 
! 
! 


| 


10९ | 8584050 


| SayRs.InLakhs_ 1110 Rs. In Lakhs 


